अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील सहसंचालक, गट “अ 
संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ते दिनांक ३१/१२/२०१७ 


याकालावधीचीतात्पुरतीज्येष्ठासूची 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठसू-१११८/प्र.क्र.९४/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ फेब्रुवारी, २०२०. 


संदर्भ :- १) नियोजन विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-१११८/प्र.क्र.९४/का.१४२७, 
दिनांक ०१/१२/२०१८. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१/१०/२०११. 


परिपत्रक 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ 
रोजीची संदर्भाधिन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आळेली तात्पुरती ज्येष्ठतासूची अधिक्रमित करण्यात 
येत आहे. 


2. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ते 
दिनांक ३१/१२/२०१७ या कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या 
“परिशिष्ट-अ” नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता 
मिळण्याच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

३. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी हे 
परिपत्रक व सोबतची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेऊन सर्व संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत 
अभिलेखावर ठेवावी. 

४. सदर ज्येष्ठतासूची संदर्भातील काही वास्तविक चुका, त्रुटी अथवा आक्षेप असल्यास त्याबाबत 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी निवेदन सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन अनु.क्र.२ येथील शासन 
निर्णयामधील परिच्छेद-३ (२) (ब) नुसार या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या कालावधीत 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय यांना सादर करावे. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 
यांनी प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधिताच्या उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून सविस्तर 
अभिप्रायांसह निवेदन यथाशिघ्र शासनास पाठवावीत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१११८/प्र.क्र.९४/का.१४२७ 


प्‌. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२००२२६१२२३००७११६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Tushar Purushottam 


Tushar Purushottam पाळत 


DN: CN = Tushar Purushottam Hirlekar, C 


H | rlekar = IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Planning Department 
Date: 2020.02.26 14:58:44 +05'30' 


(तु. पु. हिर्लेकर) 
सोबत:- परिशिष्ट “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहू ज्येष्ठतासूचीचे परिपत्रक व यादी 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
२) सर्व संबंधित अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
३) कक्ष अधिकारी, का.१४२६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) निवड नस्ती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१११८/प्र.क्र.९४/का.१४२७ 


परिशिष्ट “अ 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या सहसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ ते दिनांक ३१/१२/२०१७ या 
कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 
प्रवर्ग नियुक्ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठतेचा 

नंतर प्रवर्ग बदलला eae क नियुक्‍्ती/पदोन्नतीचा | (सरळसेवेने नियुक्‍ती दिनांक सेवानिवृत्तीचा 

अ.क्र नांव जन्मतारीख त्य ees ee aa शेरा 

असल्यास त्याचा दिनांक उमेदवारांचा गुणवत्ता । /ज्येष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक क्रमांक व परीक्षेचे वर्षी | मानीव दिनांक 

ee 2 3 ७००७-११ 4 द Ss ८ ९ 
. १ श्री. तु.सु मनवे खुला ०५/०५/१९६१ ०२/०६/२००८ प २८/०१/२००८ * | ३१/०५/२०१९ 
२ | श्रीमती र.द.रेडकर खुला ११/१०/१९६१ १६/०४/२००८ प २८/०१/२००८ * | ३१/१०/२०१९ 
3 श्री.चं.ब.औरंगाबादकर खुला ०६/०४/१९६२ १२/०४/२००८ प २८/०१/२००८ * | ३०/०४/२०२० 
४ श्री.अ.रा. देशमुख खुला २९/११/१९६० १७/०४/२००८ प २८/०१/२००८* | ३०/११/२०१८ 
५ | श्री.ज.रा.सरनाईक Gor ०६/०४/१९६२ स q PUT ROGES जाणायला सवेत 

६ | श्री.कि.नि.पाटील oo LEIS (|) औत शतती प ०१/१०/२०११ | ३१/०३/२०१७ , सेवानिवृत्त ३१/३/२०१७ 

७ | श्री.उ.आ.चव्हाण खुला ०१/०६/१९६१ १९/०६/२०१३ प ०१/०१/२०१२* । ३०/०६/२०१९ 
८ | श्री.ब.शे.घाटे इ.मा.व. ०८/०७/१९६० ०१/०४/२०१६ प ०१/११/२०१२* | २१/०७/२०१८ 
९ श्री.वा.ब.काळे खुला ०२/१०/१९६४ २९/१२/२०१२ ना २९/१२/२०१२ । ३१/१०/२०२२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१११८/प्र.क्र.९४/का.१४२७ 


प्रवर्ग नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठतेचा 
र नंतर प्रवर्ग बदलला तीय नियुक्‍ती/पदोन्नतीचा | (सरळसेवेने नियुक्‍ती दिनांक सेवानिवृत्तीचा 
अ.क्र. नांव जन्मतारीख दिनांक वक अण माड दिनांक शेरा 
असल्यास त्याचा दिनांक उमेदवारांचा गुणवत्ता | / दिनांक 
दिनांक क्रमांक व परीक्षेचे वर्षी । मानीव दिनांक 
द्वि २ ३ किड पु & pee ८ ९ 
+ ra चौधरी खुला 
षि डॉ.जि.व. ०१/०७/१९६६ २९/१२/२०१२ ना २९/१२/२०१२ । ३०/०६/२०२४ 
॥्िि श्री.दि.स.राजूरकर ot ०९/०४/१९६७ २९/१२/२०१२ ना २९/१२/२०१२ | ३०/०४/२०२५ 
१२ श्री. वि.कृ. आहेर अ.जा. ०९/०३/१९६६ १८/०१/२०१६ प ०१/०६/२०१३* । ३१/०३/२०२४ 
१३ | डॉ.श्री.नं.गंदगे खुला २१/०६/१९५९ ०७/०९/२०१६ प ०१/१०/२०१३* | ३०/०६/२०१७ सेवानिवृत्त ३०/६/२०१७ 
१४ | श्री.ध.गं.सुटे अ.जा १७/११/१९६६ ०६/०४/२०१६ प ०१/११/२०१३* | २०/११/२०२४ 
१५ | श्रीमती मं.दि.घोडे अ.ज. २७/०४/१९५९ ०१/०४/२०१६ प ०१/११/२०१३* | ३०/४/२०१७ सेवानिवृत्त ३०/४/२०१७ 
१६ | श्रीमती सु.सु.अय्यर खुला २०/०४/१९६३ ०५/०७/२०१६ q 09/08/2098 * | ३०/०४/२०२१ 
१७ | श्री.वि.वा.गवळी इ.मा.व. २२/१२/१९५९ १०/०८/२०१६ q ०१/०९/२०१४* | ३१/१२/२०१७ | सेवानिवृत्त ३१/१२/२०१७ 
१८ | श्री. पु.हि. भगूरकर स्ड्ला ३०/०८/१९६५ ३१/१२/२०१४ ना ३१/१२/२०१४ । ३१/०८/२०२३ 
१९ । श्री.बा.ना.सबनीस खुला १५/०६/१९६२ ०५/०७/२०१६ प ०१/०५/२०१५* | 30/0६/२०२० 
२० | श्री.धु.तु.राठोड वि.जा.-अ ०१/०६/१९६३ १०/०१/२०१९ q ०१/०८/२०१५* | ३१/०५/२०२१ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१११८/प्र.क्र.९४/का.१४२७ 


प्रवर्ग नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठतेचा 
: नंतर प्रवर्ग बदलला चीच नियुक्‍ती/पदोन्नतीचा | (सरळसेवेने नियुक्‍ती दिनांक सेवानिवृत्तीचा 
अ.क्र. नांव जन्मतारीख नाक ae oe fain शेरा 
असल्यास त्याचा दिनांक उमेदवारांचा गुणवत्ता | /ज्येष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक क्रमांक व परीक्षेचे वर्षी । मानीव दिनांक 
[S| २ ३ eal ५ & aA ८ ९ 
२१ | श्री.कृ.प.वळवी अ.ज. १९/१/१९६० ८/६/२०१७ q ७१/५६/३०१व* | 34/9/209¢ 
२२ | श्री.सं.ल.पाटील खुला ०१/०६/१९६५ । १८/०७/२०१६ प ०१/०९/२०१५* | 3१/०५/२०२३ 
२३ | श्री.कि.भ.जोशी ae! २४/०४/१९६६ सॉ q ०१/१०/२०१५* | 3०/०४/२०२४ 
२४ । श्री.प्र.मो.पोहरे खुला १४/०१/१९६६ १४/०७/२०१६ प ०९/११/२०१५* | ३१/०१/२०२४ 
२५ | श्री.प्र.श्रा.डायरे भ.ज.-ब ०१/०७/१९६३ २३/०५/२०१६ प ०१/०१/२०१६* | ३०/०६/२०२१ 
२६ | श्री.रा.ने.तितर भ.ज.-क ३०/११/१९६६ onf तळी प ०१/०७/२०१६* | ३०/११/२०२४ 


ना - नामनिर्देशन 


7 
~W 
7 
** 


प - पदोन्नती 


* अ.क्र.१ते ८, १२ ते १७, १९ ते २६ वरील अधिकाऱ्यांना उपसंचालक पदावरुन सहसंचालक पदावर तात्पुरती /तदर्थ पदोन्नती देण्यात आळी आहे. सदर पदोन्नतीस महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून ज्येष्ठतेचा दिनांक दर्शविण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेनुसार त्यांच्या ज्येष्ठतेचा क्रम बदलास पात्र असेल. 


